हिंदी साहित्यामध्ये अस्पृश्यांवरील 
अत्याचारांविषयीच्या जाणिवांची मोठी परंपरा 


आहे. जहूर बख्श या लेखक-शिक्षकाची “अछूत” 


(अस्पृश्य) हे शीर्षक असलेली कथा पहिल्यांदा 
“चांद” मासिकाच्या “अस्पृश्य” या विशेषांकात 
छापली गेली. ते साल होते १९२७. या 
कथेमध्ये, एका अस्पृश्य कुटुंबाच्या अत्यंत 
कठीण परिस्थितीचे हृदय पिल्वटून टाकणारे 
वर्णन आहे. ही कहाणी जरी काल्पनिक असली 
तरी तिचा आधार अस्पृश्यांचे निर्मम शोषण 
करणाय्या हिंदू समाजात आहे. अस्पृश्यांच्या 
स्त्रिया आणि मुले देखील या अत्याचारातून 
सुटली नाहीत. परंतु, अशाच एका मुलाला 
मिशनय्यांचे साहाय्य मित्ठते. शिक्षण घेऊन तो 
आयुष्यात पुढे जातो आणि तहसीलदार बनतो. 
लोकांच्या एका मोठया समूहाने हिंदू धर्म का 
सोडला आणि ते मुसलमान किंवा ख्रिश्चन का 
बनले, याची पार्श्वभूमी ही कथा आपल्याल्रा 
सांगते. कुणीही कुणापेक्षा श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ 
नाही आणि सर्वाना माणुसकीने आणि आदराने 
वागवले पाहिजे हा या कथेचा संदेश आहे. 


एका अस्पृश्याची 
आत्मकथा 


एका अस्पृश्याची आत्मकथा 


श्री. थॉमस ख़िश्चन धर्मीय भारतीय होते. खूपच हसतमुख, 
आनंदी आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्व होते त्यांचे! बक्ृकट 
शरीरयष्टी आणि गव्हाव्ठी रंग. साहेबाचा पोशाख त्यांना 
मनापासून पसंत होता. त्या काव्छी ते रामपूरचे तहसीलदार होते. 
त्यांच्या स्वभावात एक तज्हेवाईक गोष्ट होती. त्यांना हिंदूंविषयी 
खूप तिरस्कार वाटे. हिंदूंच्या खटल्यांमध्ये ते गरजेपेक्षा जास्त 
कडक रहात. त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात काम करणारे हिंदू 
कर्मचारी सुदधा त्यांच्या बाबतीत समाधानी नव्हते. 
मुसलमानांविषयी मात्र त्यांच्या भावना खूप वेगब्ब्या होत्या. 
मुसलमानांचे खटले चालवताना त्यांचे है क्रौर्य कुठल्या कुठे पल्गून 
जात असे. मुसत्रमान कर्मचारी, मग तो अगदी सामान्य शिपाई 
जरी असला तरी तो त्यांच्या मायेल्रा पात्र होता. खिश्चन तर 
तसेही त्यांचे जातभाई होते, त्यामुक्ठे त्यांच्यासाठी वाटणारे प्रेम 
स्वाभाविकच होते. थॉमस साहेबांच्या भिन्‍न धर्मियांप्रती 
असलेल्या या भिन्‍न दइष्टीकोनांमुके मी मनातल्या मनात खूपच 
उदविग्न होत असे. 


मी थॉमस साहेबांचा न्‍्यायालयातील रीडर होतो. जातीने कोर्ट बंद झाल्या झाल्या मी थॉमस साहेबांच्या बंगल्यावर 


ब्राह्मण होतो, त्यामुके थॉमस साहेबांची नेहमीच माइ्यावर पोचलो. त्या वेल्छी ते खुर्चीत बसून निवांत सिगार ओढत होते. मी 
वक्रद्ृष्टी होती. मी कितीही मेहनत घेतली, मन लावून काम त्यांना नमस्कार करून तिथेच गप्प उभा राहिलो. धूर सोडत 
केले तरी साहेबांचे रागावणे काही चुकत नसे. माइयासोबत एक साहेबांनी विचारले - काय महणतोस, पंडित? 


कारकून काम करत असे. तो अत्यंत निष्कावछजी होता पण 
त्याला साहेबांच्या स्वभावाची चांगलीच ओकख झाली होती. तो 
नेहमीच अतिशय निकृष्ट आणि हलक्या दर्जाचे काम करत 
असे. पण साहेब त्यात्रा मात्र कधी रागवत नसत. अगदीच झाले 
तर प्रेमाने झिडकारून जाऊ देत. इतक्या जवकून त्यांची अशी 
दुहेरी वर्तणूक पाहून माझे हृदय अतिशय दु:खी होत असे. मी 
मनातल्या मनात विचार करत असे, माझइयावरच साहेबांची 
वक्रद्ृष्टी का? मी यांचे काय वाईट केले आहे? परंतु सरकारी 
नोकरीत असताना, अधिकाय्यासमोर, आणि त्यातून तो जर 
मेंजिस्ट्रेट असेल, तर तोंड उघडणे महणजे आपत्तीला आमंत्रण 
देणे! लाचार, मन मारून मी गण्प रहात असे. 


मी नम्र स्वरात महणालत्रो - हुजूर, क्षमस्व, एक विनंती आहे. 


एकदा काय झाले, माझी पत्नी आजारी पडली. तिच्या 
औषधपाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी मला सुट्टी घेण्याची 
गरज होती. मी थॉमस साहेबांकडे फक्त पाच दिवसांची सुट्टी 
मागितली. पण सहानुभूती देण्याऐवजी त्यांनी मत्रा अत्यंत 
वाईंट पद्धतीने झिडकारले. एक तर पत्नी आजारी, मन तसेही 
खिन्‍न होते. यावर साहेबांचे फटकारणे! रागाने माझे शरीर 
थरथरू लागले, डोछे ल्राल झाले आणि हातांच्या मुठी वल्ठल्या. 
पण, साहेबांच्या कठोर चेहय्याकडे बघून मी राग आतल्या आत 
गिल्लला. तरी मी निश्चय केला की आज साहेबांना त्यांच्या 


रागावण्याचे कारण विचारेनच. कि । बे 


यावर थॉमस साहेब थोडे रुक्षपणे महणाले - समजले मला. सुट्टी 
सोडून दुसरी कोणती गोष्ट आहे का जी तुम्हा लोकांना हवी असते? 
पहावे तेव्हा सुट्टी हवी! मी कुठवर सुट्ट्या वाटत फिरू? 


मी म्हणालो - नाही सर, विनंती वेगठी आहे. पण सांगताना 
भीती वाटते. तुम्हाला राग तर नाही ना येणार! 


साहेब म्हणाले - भीती कसली? बोल! 


मी महणालो - हुजूर, जेव्हा पाहतो तेव्हा तुम्हाला हिंदूंवर 
चिडलेलेच पाहतो. मी कसे काम करतो, तुम्हाला चांगलं माहित आहे. 
मी कधीही सुट्टी मागत नाही. माझा कनिष्ठ कारकून मुसलमान 
आहे, त्याचे ही काम कसे आहे तुम्हाला चांगले माहित आहे. माझी 
पत्नी आजारी आहे, बरीच आजारी आहे. मी तुमचा आज़ञाकारी नोकर 
आहे. तुमच्याकड़ून सहानुभूतीची, मदतीची आशा आहे. पण 
तुमच्याकड्ून फक्त अपमान आणि दु:ख मिल्ठते. मत्रा जाणून 
घ्यायचे आहे की तुमचा हिंदूंवर इतका राग का? त्यांनी असे कोणते 
पाप केले आहे? 


बोलायला तर मी है सगब्ं बोलून गेलो, पण भीतीने माझे प्राण 
कंठाशी आले होते. मी त्यांच्याकडे पाहू पण शकत नव्हतो. नजर 
खाली वत्ठवून उभा राहिलो. परंतु, साहेब रागावले नाहीत. मल्रा खूप 
आश्चर्य वाटले. धाउस करून मी वर पाहिले. ते विचारात हरवले होते. 
कपाव्ठावर आठ्या होत्या. सिगारचा एक झुरका ओदून गंभीर होऊन 
महणाले - पंडित! ही गोष्ट विचारण्याची नाहीच. मला हिंदूंचा राग 
येतो. त्यांच्याकडे पाहिले तरी माझे रक्त खवल्गून उठते. ओह! तू 
विचारतोस की हिंदूंनी काय पाप केले आहे? 


तुम्ही महणता, खिश्चन पापी आहेत, दुसय्यांच्या संपत्तीवर 
त्यांचा डोा असतो. मुसलमान पापी आहेत, खूप पापी आहेत. 
हिंदूंना दुखावतात. पण पंडित! यात वाईट वाटून घेण्यासारखे 
काही नाही. मी म्हणतो, ख्रिश्वम आणि मुसलमान तुमच्या 
एवढे पापी अजिबात नाहीत. शक्‍य आहे की त्यांनी इतरांना 
त्रास दिल्ला असेल, पण ते आपल्या समाजावर तरी प्रेम 
करतात. आपसल्या भावांच्या सुख-दु:खात सामील होतात. पण 
एक तुमचा समाज आहे, तुम्हाला आपसात सुद॒धा प्रेम करता 
येत नाही. तुम्ही उलट आपल्याच लोकांवर अत्याचार करता. 
आपल्याच समाजातील दीन-दुबब्ब्या ल्रोकांसोबत निर्दयी 
वर्तणूक करता, क्रूरपणे वागता. त्यांना रडताना पाहून आनंद 
होतो तुम्हाला. ओह! या पराकोटीच्या क्रौर्याल्रा काही सीमा 
आहे? कुणी दुसरे आहे या जगात इतके क्रूर? तरी तू 
विचारतोस की हिंदूंनी काय पाप केले आहे? अरे दुष्टा! माहित 
आहे मी कोण आहे? मी तुमच्या याच देशात, तुमच्याच 
धर्मात जन्माला आलेला हिंदू आहे. मला खिश्चन कुणी 
बनवले? तुम्ही, अरे तुम्हीच. तरी तू मत्रा विचारतोस की 
हिंदूंनी माझे काय वाईट केले आहे? तुम्ही मल्रा राम आणि 
कृष्णाच्या मांडीवरून उचलून येशूच्या मांडीवर फेकले, है साधे 
पाप आहे? मी तुमचा तिरस्कार करू की जे माइया वाईट 
दिवसात माझे सहायक बनले, ज्यांनी मला लहानाचे मोठे 
केले, शिकून-सवरून माणूस बनवले, त्यांचा करू? 


माइझयाच समोर हा साहेब माझयाच धर्माला शिव्या देत 
आहे, है पाहून मत्रा प्रचंड संताप आला. खूप राग आला, पण 
नोकर माणसाचा स्वाभिमान पोटाकडे पाहून छूमंतर होतो. मी 
त्यांना विचारले - हुजूर, हे तुम्ही काय बोलताय, मत्रा तर काही 
समजत नाही. 


साहेबांनी स्मित केले आणि महणाले - तुला कसं बरं 
समजेल? जर तुझी समज, तुझी बुद्धि इतकी तीक्षण असती 
तर मी खिश्चन तरी का झालो असतो? बरं, बस. उभा किती 
वेक राहशील? 


पडत्या फव्ठाची आज्ञा घेऊन मी गादीवर बसलो आणि 
विचार करू लागलो. आज यांना झालंय तरी काय? असल्या 
निरर्थक गप्पा तर ते कधी करत नाहीत. यांना खरिश्चन व्हायचं 
होतं, ते झाले; यात माझा किंवा हिंदू समाजाचा काय दोष? 


थोडं थांबून साहेबांनी मत्रा विचारलं - काय रे पंडित, या 
गादीवर जर कुणी भंगी किंवा बुरुड (एक अस्पृश्य जात) येऊन 
बसला, तर तू काय करशील? 


मी सहजच महणाल्रो - हुजूर, हा पण काय प्रश्न झाला! 
एक तर मी त्याला इथे बसूच देणार नाही, आणि तरीही जर तो 
बसला तर मी त्याला चांगलाच बदडून काढल्याशिवाय राहणार 
नाही. भंगी किंवा बुरुडासारख्या अस्पृश्य जातीला 
माइयासारख्या कुलीन ब्राम्हणाच्या बरोबरीने बसण्याचा कुठला 
आलाय अधिकार? समाजात माझी जी पत आहे, ती कुणा 
भंगी-बुरुडाला कशी मिक्ठेल? हं? त्याला बदड़न मी घरी जाईन 
आणि स्वत:ची शुद्धी करून घेईन. 


साहेब - पण तू त्यांचा इतका तिरस्कार का करतोस? ती 
माणसं नाहीत का? की त्यांना तुझ्यासारखे हृदय नाही? तुझी 
निर्मिती करणाय्या त्या परमेश्वरानेच त्यांचीही निर्मिती नाही 
का केली? 


मी - हुजूर, है तर कुणीच नाकारू शकत नाही की त्यांना 
सुद्धा परमेश्वरानेच निर्माण केले. त्या ईश्वरानेच तर ही सारी 
सृष्टी निर्माण केली आहे. त्यांना पण हृदय आहे. पण देवानेच 
नाही का त्यांना खालच्या जातीत जनन्‍्माला घालले! त्यांचा जन्म 
आमची सेवा करण्यासाठी झाला आहे. आमच्या धर्मशास्त्रांनीच ही 
मर्यादा ठरवून दिली आहे. त्यांची सावली जरी आमच्यावर पडली 
तरी आम्ही अपवित्र होतो, आम्हाला पाप लागते. त्यासाठी 
आम्हाला प्रायश्चित्त घ्यावे लागते. त्यामुक्ठे मर्यादेत राहून तन- 
मनाने आमची सेवा करत राहणे, यातच त्यांचे भले आहे. दुसरं 
म्हणजे शूद्रांच आचार-विचार पण अपवित्र असतात, मग आम्ही 
त्यांच्या सोबत का संपर्क ठेवावा? का त्यांचा तिरस्कार करू नये? 


साहेब - बरं, काही वेव्ठासाठी तुझे म्हणणे मान्य करू. पण 
सगब्ब्याच शूद्रांच आचार-विचार तर अपवित्र नसतात? अनेक 
शूद्रांच आचार-विचार अतिशय पवित्र असलेले दिसतात. आणि सर्व 
वरच्या जातीतील हिंदूंचे आचार-विचार तरी कुठे पवित्र असतात? 
बरेच ब्राम्हण चोरी करतात, नेहमी खोटं बोलतात, दारू पितात 
आणि व्यभिचार करतात. त्यांच्यात ब्राम्हण्याचा अंश पण दिसत 
नाही. आता सांग, असा भ्रष्ट ब्राम्हण चांगला की एक पवित्र 
आचरण असणारा शूद्र? 


मी - ब्राम्हण वंशात जन्म घेतला एवढ्या एका कारणामुक्ठे 
अष्ट ब्राम्हण सुद्धा पवित्र आचरण असणाय्या शुद्रापेक्षा श्रेष्ठ 
ठरतो, हुजूर. वाईट वाटून घेऊ नका, पण ब्राम्हण ब्राम्हणच आहे, 
आणि शूद्र शूद्रच राहील. शूद्र कसा ब्राम्हणाची बरोबरी करू 
शकेल? आणि जरी मी शूद्राला ब्राम्हणापेक्षा चांगला मानला तरी 
समाज काही त्याला श्रेष्ठ मानणार नाही! 


साहेब - हीच तर तुम्हा लोकांची आंधव्डी परंपरा आहे. 
आपल्याच धर्मग्रंथांना तुम्ही आपल्याच हातांनी नष्ट करता. 
मनुस्मृतीमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की जो ब्राम्हण ब्राम्हण- 
धर्माचे पालन करत नाही, तो ब्राम्हण नाही. चांडाब्ठापेक्षाही तो 
हीन आहे. तसच, चांडाक्ठ सुदधा पवित्र वर्तणुकीने श्रेष्ठ पदाला 
पोचू शकतो. अजामिल कोण होता? शबरी कोण होती? त्यांनी 
श्रेोष्ठत्व कसे प्राप्त केले? पण आता सगव्ठीकडेच उल्टी गंगा 
वाहते आहे. तुम्ही लोकांनी फक्त स्वत:च्या स्वार्थासाठी, फक्त 
आपले श्रेष्ठत्व कायम ठेवण्यासाठी शूद्रांना पशूंपेक्षा सुद्धा 
निकृष्ट स्थान दिले. जणू काही ते मनुष्यच नाहीत! तरी 
देखील जेव्हा पहावं तेव्हा तुम्ही धर्मग्रंथांचे दाखले देत असता. 
बरं, मल्ा सांग, जर कुणी शूद्र तुमच्या देवव्खात देवदर्शनासाठी 
जाऊ इच्छित असेल, तर तुम्ही त्याला जाऊ द्यात्र की नाही? 


मी - हुजूर, लोकरुढींमध्ये सुदुधा काही ना काही आशय 
असतोच ना! शूद्र अगदी सुरुवातीपासून अस्पृश्य मानले गेले 
आहेत. त्यामुके आम्ही त्यांचा तिरस्कार करतो. आता ही 
भावना कशी जाईल बरं? राहिला त्यांच्या मंदिर प्रवेशाचा 
प्रश्न, तर ती अगदीच अशक्य गोष्ट आहे. जर ते देवव्शात 
गेले तर त्यांच्या स्पर्शाने आम्ही अपवित्र होऊ, देऊछ पण 
अपवित्र होईल आणि देवाचा घोर अपमान होईल. अस्पृश्यांनी 
आपले स्वत:चे देऊछ बनवून त्यात आनंदाने देवाचे दर्शन 
घ्यावे. 


साहेब - व्वा! काय म्हणायचं या तर्कीला! देवाच्या 
दरबारी पण हा भेदभाव! अस्पृश्यांची निर्मिती करून देव 
अपवित्र नाही झाला, त्यामुल्े त्याचा अपमान नाही झाला; 
पण तुमच्या देवव्औात अस्पृश्याची पाऊले पडताच देऊलछ 
अपवित्र होईल, देवाचा अपमान होईल! आणि काय रे, 
अस्पृश्यांनी आपली देवक्े स्थापिली, त्यात देव बसवले, तर 
मग देवांच्या अपमानाची सीमाच उरणार नाही! देवांचा असा 
घोर अपमान, तोही रोज तुम्ही पाहू शकाल? यामुक्ठे जर 
देव कोपले आणि त्यामुल्ठे प्रलय होऊन हे विश्व बुडून गेले, 
तर तुम्ही कुठे जाल? 


साहेबांच्या या वक्‍तव्यावर मल्ा उत्तर सुचेना, मी 
चकित झालो होतो. साहेब पुन्हा म्हणाले - तुमच्या या 
विचारांमुठेच तुम्ही अस्पृश्यांवर अत्याचार करता, त्यांची 
सावली पडली तरी अपवित्र होता, ते दिवस-रात्र तुमची सेवा 
करतात, तरी तुम्ही त्यांचा तिरस्कार करता आणि त्यांना 
अपशब्द ऐकवत राहता. कुत्रा एक वेछ तुमच्या बिछान्यावर 
येऊन बसेल, पण एक अस्पृश्य तुमच्या घराची पायरी चढ़ू 
शकत नाही, ते तुमच्या विहिरीतून पाणी घेऊ शकत 
नाहीत, तुमच्या देवव्हांकडे मान वर करून पाहू शकत 
नाहीत. असे किती अत्याचार त्यांच्या सेवांचे बक्षीस म्हणून 
तुम्ही त्यांना देता! तुला अंदाज आहे, तुमच्या या क्रूर 
वागण्यामुक्ठे त्यांना किती दुःख होत असेल? आणि यामुक्ठे 
तुमची किती हानी होते, याची कल्पना आहे तुम्हाला? 


साहेब - बरं ऐक, एक जुनी घटना आठवली, ती सांगतो. एका 
छोट्या गावात एक बुरुड (अस्पृश्य) रहात असे. गावाबाहेर एका 
कोपज्यात त्याचे अगदी मोडकब्हीला आलेले घर होते. कारण 
त्याच्यासारख्या खालच्या जातीचा माणूस, गावात जिथे थोडा वेढ् थांबू 
सुद्धा शकत नाही, तिथे त्याचे घर गावात असणे तर अशक्य गोष्ट 
होती. बुरुडाच्या घराला लागून जंगल होते. तू कल्पना करू शकतोस 
की जंगल जवकछ असल्यामुक्ठे तो किती भीतीदायक अवस्थेत जगत 
असेल. संध्याकाछ झाल्याबरोबर त्याच्या घराची दारे बंद होत असत. 
अगदी जवल्ून जंगली जनावरांचे हुंकार आणि चीत्कार ऐकू येत. 
भीतीने कापत, जागत त्याचे कुट्रुंब रात्रीच्या रात्री घालवत असे. या 
भारतातील किती अस्पृश्य जाती शहर आणि गावांबाहेर या प्रकारे 
भीतीयुक्त वातावरणात जीवन जगत असतील, कोण सांगू शकेल? 
असो. 


बुरुडाचे कुटुंब लहानसे होते. तीनच माणसे, पती-पत्नी आणि 
त्यांचा आठ-दहा वर्षाचा छोटा मुलगा. तरी त्यांचे कसेबसे भागत असे. 
ना कधी दोन वेव्ुचे पोटभर जेवण मिल्छले, ना कधी अंगभर कपडे. या 
पती-पत्नीवर संपूर्ण गावाची सेवा करण्याचा भार होता. बुरुड 
गावातल्या सर्व सणा-समारंभांच्या वेवी बाजा वाजवायला जात असे, 
आणि त्याची बायको दाईचे काम करत असे. या बदल्यात त्यांना 
प्रत्येक शेतकय्याकडन काही ठराविक धान्य मित्ठत असे. ते पण पुन्हा 
पुन्हा मागून आणि चकरा मार-मारून. एवढे करून पण ठरलेले पूर्ण 
धान्य मिव्ठत नसे. देणारे काही ना काही चुका काठून धान्य कमी देत 
असत. शुभकामांच्या वेन्ठी त्यांना कधी जुने-फाटके कपडे मिव्ठत, कधी 
कुणी दयावान चार-सहा पैसे दान करत असे. वेढछ मित्ठाला की बुरुड 
बांबूचे सूप, टोकरी, पंखे, चटई इत्यादी वस्तू बनवत असे. 


यातून कधी कधी त्यात्रा थोडी वरची कमाई होत असे. याप्रकारे 
है अस्पृश्य कुट्रंब मोठ॒या कष्टाने, आणि तरीही शांत चित्ताने आणि 
समाधानाने आपली गुजराण करत असे. आपल्या दात्यांना आशीर्वाद 
देत, त्यांच्या भल्यासाठी प्रार्थना करत. 


एकदा काय झाले ते ऐक. उन्हाब्व्याचे दिवस होते. गावातल्या 
मात्रगुजाराच्या मुलाचे लग्न होते. बुरुडाला तिकडे बाजा वाजवायला 
जावे लागले. एकीकडे काही मिकठेल ही आशा आणि दुसरीकडे 
मालगुजाराचे भय. तिथे बरी कमाई होईल या आशेने बिचारा 
त्यांच्या दारात बसून उन्हातान्हाचा बाजा वाजवत राहिला. पण या 
आशेनेच त्याचा घात केला. त्याल्रा ऊन लागले. संध्याकाक होता 
होता त्याल्रा चांगलाच ताप चढला आणि घरी आल्या आल्या तो 
चटई वर कोसव्ठला. सकाकछ झाली, मालगुजाराकडे बुरुड पोचला 
नाही. मग काय, एक शिपाई तत्काछ यमदूत बनून त्याच्या घरी 
आला आणि गरजलोा - काय रे दुष्टा! इतका माज! अजुन बाजा 
घेऊन आला नाहीस? किती वेकछ तुझी वाट पहायची! तेव्हा सुद्धा 
बुरुडाला खूप ताप होता, डोके प्रचंड दुखत होते. त्याने अत्यंत दीन 
स्वरात शिपायात्रा सांगितले - सरकार! मी तापाने फणफणलो आहे. 
नाही तर न बोलावताच हजर झालो असतो. माइझयात एक पाऊल 
चालायची शक्‍ती नाही! गरीब खरे जरी बोलला तरी विश्वास कोण 
करेल? बुरुडाचे बोलणे ऐकून शिपायात्रा राग अनावर झाला. चिडून 
महणाला - अरे नालायका, मला सगछं माहीत आहे. तू एक नंबरचा 
बदमाश आहेस. दारू पिऊन आला असशील, आणि काय! आणि 
आता कारणं सांगतोस. आता बय्या बोलाने येतोस की नाही! बुरुडाने 
अनेक विनंत्या केल्या, त्याच्या पत्नीने करूण प्रार्थना केल्या, रडली- 
भेकली. पण शिपाई होता मात्रगुजाराचा माणूस. 


गरिबांच्या प्रार्थनांनी मालगुजारांच्या शिपायांचे हृदय 
पाघक्ूू लागले तर त्यांचे राज्य कसे टिकेल? तात्पर्य, 
सर्व प्रार्थना निष्फछ ठरल्या आणि बुरुड भरलेल्या 
डोब्व्यांनी शिपायाबरोबर गेला. त्याने माल्गुजाराला सुद्धा 
पुन्हा पुन्हा आपले दु:ख सांगितले, पण त्याने आपल्या 
सेवकांना आज़ा केली - या बदमाशाला या गावात कुणी 
राहू दिले? याला काढा इथून आणि इतका मार दया की 
कायम आठवण राहील. बुरुड काय करेल बिचारा? 
संध्याकाकछ पर्यत बाजा वाजवत बसला. संध्याकाछ होता 
होता अडखलत घरी आला! दारातच चक्कर येऊन 
कोसल्ला आणि बेशुद्ध झाला. यानंतर त्यात्रा शुद्ध 
आलीच नाही. अर्धी रात्र होता होता त्याची जीवन-ज्योत 
मावव्ठली. त्याचा पवित्र आत्मा अस्पृश्य शरीर सोड़ून 
कोणत्या तरी पावन ठिकाणी निघून गेला. बिचाय्याची 
बायको निराधार झाली, मुलगा अनाथ झाला. त्या मातेने 
मुलासह जंगलातील ती काढरात्र कशी व्यतित केली 
असेल, याची कल्पना ही करवत नाही! 


सकाक झाली. चिमण्या चिवचिवू ल्रागल्या, थंड वारे 
वाहू लागले, नवे जीवन सुरु झाले. अशा आनंदी सकाढी, 
बुरुडाच्या बायकोने मात्र दुःखी अंत:करणाने घराचे दार 
उघडले. या वेत्छी तिच्या पुढे फकत पतीच्या शवाची 
विल्हेवाट कशी लावायची हाच प्रश्न होता. जवक एक पैसा 
नव्हता, सगढ्छा गाव अस्पृश्य, अपवित्र समजत होता, 
पतीचे अंत्यसंस्कार कसे होणार? आह! अस्पृश्याचे जीवन 
किती अवघड आहे! मेल्यावर सुद्धा त्यात्रा कुठे जागा 
नाही! मरण जीवनापेक्षाही कठीण बनले आहे! त्याच गावात 
दुसय्या कोपय्यात अजुन एक बुरुड रहात होता. विधवा 
पत्नी पतीच्या शवाजवक्ू आपल्या लहानग्याला बसवून 
त्याच्याकडे गेली. तो महणाला - ताई, मी सुद्धा 
तुझयासारखाच अभागी आहे. मी एकटा काय करू? तू 
मालगुजाराकडे जा. त्याला जर दया आली तर तोच काही 
तरी बंदोबस्त करेल. 


बुरुडीण त्या बुरुडासोबत मालगुजाराकडे गेली. तेव्हा 
मात्रगुजार बैठकीत बसून मजेत हुक्का पीत होता. त्याला 
पाहताच बुरुडीण रड्ू लागली. महणाली - सरकार, मी सर्वस्व 
गमावले! नशिबाने माझा पती माझयापासून हिरावून घेतला! 


मालगुजार होता कठोर पशु, त्याच्या जवछ कणभर 
सुद्धा दयामाया नव्हती. चिड्डन म्हणात्रा - तुझे सर्वस्व 
हरवले तर मी काय करू? मी तुझा पती तुला परत करू 
शकत नाही. आपले काछे तोंड घेऊन अपशकून करायला 
सकाढ्ठी सकाव्ठी इथे येऊन पोचलीस! बुरुडाने हात जोड़ून 
विनंती केली - सरकार, तुम्ही खरे बोलत आहात. कुणीच 
कुणाचे नशीब बदलू शकत नाही. तिच्या नशिबात होते ते 
झाले. तुम्ही थोडी दया करा सरकार! तिच्या पतीच्या 
अंत्यसंस्कारासाठी थोडी सोय करा. 


यावर तर मालगुजार अजूनच भडकला - अस्सं का? मी काय 
तुमचा देणेकरी लागतो की मी काही करू? जा जा, आल्या वाटेने 
निघून जा. बिचारा बुरुड कातर आवाजात त्या दुष्टाला म्हणाल्रा - 
नाही सरकार, असे महणू नका. तुम्ही आमचे दुःख समजून नाही 
घेतले तर कोण घेईल? तुम्ही माय-बाप आहात आमचे! तुम्ही मदत 
नाही केली तर कोण करेल? पण, त्या पाषाण हृदयी माणसावर 
कशाचाही परिणाम झाला नाही. तो गरजला - एकदा सांगितले ना 
मी काही करू शकत नाही. निघता की नाही इथून? पण, बुरुडीण 
ऐकायला तयार नव्हती. विल्लाप करत तिने लोटांगण घातले आणि 
मालगुजाराला म्हणाली - तुम्ही माइया पित्यासमान आहात हुजूर, 
माइयावर दया करा. आता तर मात्रगुजार खूपच संतापला आणि 
महणू लागला - अरे देवा! सकाव्ठी सकाछठी एवढा अपशकून! आणि 
इतका आरडा-ओरडा! या बदमाशांनी तर माझे जीवन नरक करून 
टाकले आहे. आता मला सहन होत नाही. मी काय या गावात 
एकटा राहतो, की तुम्ही सरठ माइयाकडे निघून आलात? कोण 
आहे रे तिकडे? साल्यांना मार-मारून आत्ता इथून चात्रते करा! 


है ऐकून दोघे बिचारे तिथून निघाले. गावातल्या दोन-चार 
सज्जन समजल्या जाणाय्यांकडे जाऊन विनंत्या केल्या. कुणी 
डोढ्े वटारले, कुणी अपमानित केले तर कुणी शिव्या दिलल्‍्या! 
पण स्वत:ल्रा श्रेष्ठ समजणान्या भल्या इसमांपैकी कुणी एक 
सुद्धा असा निघाला नाही की जो मदत करेल, सहानुभूतीचे 
दोन शब्द बोलेल. हा आहे तुमचा पवित्र हिंदू समाज आणि 
त्यांचे उच्च वर्तन, जो आपल्याच लोकांसोबत इतके वाईट 
वागतो. त्या बुरुडाने आयुष्यभर या गावाची, हिंदू समाजाची 
सेवा केली होती, सेवा करता-करता त्याने मृत्यू पत्करला 
होता! हिंदू समाजाचे कर्तव्य होते की नाही की आपल्या या 
सच्च्या सेवकाच्या मृत्यूनंतर थोडे दुःख करतील, आदराने 
त्याचे अंतिम संस्कार करतील आणि त्याच्या विधवेबरोबर 
सांत्वनाचे दोन शब्द बोलतील? पण नाही. हिंदू समाज या 
कर्तव्यच्युतीलाच कर्तव्यपालन समजतो आणि त्यातच तो 
समाधानी आहे. भारत हा एकच देश असा आहे जिथे 
माणसाल्रा पशुपेक्षा खालचे स्थान आहे. जिथे माणसाचा केवल 
तिरस्कारच नाही केला जात तर त्याला आयुष्यभर आणि 
मेल्यावर सुद्धा रडवले जाते. मल्रा सांग, कुणा परक्यासाठी 
आपला अपमान करून घेणारा तो अस्पृश्य, नीच बुरुड श्रेष्ठ 
की स्वत:ला श्रेष्ठ समजणारे ते ब्राम्हण, क्षत्रिय आणि वैश्य 
श्रेष्ठ? असो. 


आता तर बिचाय्या बुरुडिणीला चहूकडे अंधार दिसू लागला. 
नवग्याचे शरीर स्मशानापर्यत कसे पोहोचवायचे? जाछायचे कसे? 
विचार कर-करून व्याकूछ झाली बिचारी. ती बुरुडाला महणाली - 
भाऊ, आता मी काय करू? यांचे शव असेच पड़ून राहणार का 
कोणत्याही क्रियाकर्मा शिवाय? बुरुड महणाला - ताई, घाबरून 
कसे चालेल? गरीबांची लराज ईश्वराच्या हाती! त्याला आपली 
काव्ठजी! त्याने आपल्या घरी जितके इंधन होते ते सर्व आणले. 
तिने पण घरातले सगकछे इंधन काढले. पण ते एवढे नव्हते की 
त्याने प्रेत जालूता येईल. मग तिने घराचे निम्मे छप्पर खाली 
घेतले. सगव्ठा लाकूड-फाटा दोघांनी ओदून स्मशानापर्यत नेता. 
त्यांनंतर कसेबसे प्रेत नेले आणि त्याचा अंत्यसंस्कार केला. 
पंडित, विचार कर, त्या विधवेची अवस्था काय झाली असेल हे 
सगकं करताना? एक तर नवरा गेलेला, दुसरं, गावातील लोकांनी 
मदत तर नाहीच केली उलट अपमान केला. तिसरं, प्रेताच्या 
अंतिम संस्कारासाठी इतकी मेहनत, इतके नियोजन करावे 
लागले, इतके की तिचे घर पण मोडकल्ठीला आले. चौथे, तिचे 
मूल तहान-भुकेने बेजार तिच्या मागे मागे फिरत असेल. ओह! हे 
दृश्य किती भयानक असेल! एका माणसावर दु:ख कोसब्ठते 
आणि त्यावेव्ठी इतर आपसल्या श्रेष्ठतेच्या खोट्या अभिमानामध्ये 
धुंद होऊन हे करूण इश्य केवढ बघत राहतात. किती अप्रिय, 
किती हृदयहीन आहे हे. हीच का तुमच्या हिंदू समाजाची 
श्रेष्ठता? 


एवढे बोलून साहेब गण्प झाले. त्यांचे डोछे भरून आले. 
गालांवर अश्रू ओघन्लले. इतका कोमल भाव, इतका विशाद त्यांच्या 
चेहय्यावर मी कधीच पाहिला नव्हता. मी एकटक त्यांच्याकडे 
पहात राहिलो. काही क्षण शांततेत गेल्यावर साहेब पुन्हा म्हणाले - 
पंडित, आपल्या समाजाच्या यशोगाथा अजुन ऐकायच्या आहेत 
तुला? ऐक तर, ही करुण गाथा इथेच संपली नाही. अजुन करुण 
दृश्य पाहशील तू. हां! त्या दिवशीच्या गावकय्यांच्या क्रूर 
वागण्याचा त्या भल्या बुरुडाच्या मनावर खूपच आघात झाला. तो 
बुरूडीणीला महणाला - ताई, आता या गावात राहण्यात अर्थ नाही 
उरला. गावकणय्यांचे वर्तन तू पाहिलेच. आपल्या जातीचे पण इथे 
कुणी नाही. उदया मेल्रो तर माझ्या प्रेताला कावक्े-कुत्री खातील. 
मी तर आता इथे राहू शकत नाही. आजच मी दुसय्या ठिकाणी 
निघून जाईन. तू पण इथे राहू नकोस. या गावापेक्षा तर जंगलात 
उपाशी तापाशी मेलेले बरे. तिथे आपल्याल्ा पाहून कुणी शिव्या 
देणार नाहीत की कपावठावर आठया आणणार नाहीत. आपल्या 
शुभ चिंतकाचे हे बोलणे ऐकून बुरुडीण हमसून हमसून रडू 
लागली. महणाली - भाऊ, जा तू. अश्या लोकांमध्ये आपण न 
राहिलेलं बरं. मी या लहानग्याला घेऊन कुठे जाणार? माझी लाज 
आता परमेश्वराच्या हातात! बुरुडाचे ही डोछे भरून आले. दु:खी 
होऊन महणाला - ताई, मीच माइया सोबत तुला घेऊन गेलो 
असतो. पण अजुन तर माझाच काही भरोसा नाही. जर माझे 
बस्तान कुठे बसले तर तुम्हा दोघांना बोलावून घेईन. या प्रकारे 
बुरुड त्यांना समजावून निघून गेला. मग त्याला गावात कुणी 
पाहिले नाही. बन्याच दिवसांनी समजले की तो सातासमुद्रा 
पलीकडे असलेल्या फिजी देशात निघून गेला. 


आता बुरुडीण आणि तिच्या मुलाचे काय झाले ते ऐक. पतीच्या 
मृत्यू नंतर ती आधीच दु:खी होती, आता हा मुलगाच काय तो 
तिचा एकमेव आधार होता. तिच्या काव्जाचा तुकडा होता. तिच्या 
सर्व आशा त्याच्यावर एकवटल्या होत्या. पतीच्या मृत्यूनंतर तिची 
कमाई खूपच कमी झाली होती. तरी तिला वाटे तिच्या मुलाला 
काही कमी पड़ नये. तिच्या मुलाचे नाव होते दमरू. आईच्या कोड 
कौतुकाने तो चांगलाच स्वच्छंद झाला होता. भाकरी खाल्ल्या 
खाल्ल्या खेक्डायला बाहेर पढतत असे. आई पण काही बोलत नसे. 


माल्रगुजाराच्या घरामागे अंगणात बोराची अनेक झाडे होती. 
तिथली गोड गोड बोरं खायच्या मोहापोटी दमरू तिथे जाई. 
मालगुजाराचा एक सात-आठ वर्षाचा मुलगा होता. तो पण बोरं 
खायला यायचा. मुले निष्कपट असतात, स्पृश्य-अस्पृश्यतेचा 
भेदभाव त्यांच्या गावीही नसतो. दमरू झाडावर चढे, आणि 
जोरजोरात फांद्या हलवे, भरभरून बोरं खाली पडत. मालगुजाराचा 
मुलगा बोरं वेचत असे आणि मग दोघे मिद्वून ती खात. हल्ू-हल्दू 
त्यांच्यात घनिष्ट मैत्री झाली. दोघे एकमेकांना शोधत आणि भेटले 
की खुश होत. एके दिवशी मात्रगुजाराने दोघा मित्रांना पाहिले. 
त्याला खूप राग आला. त्याने आपल्या मुलाला दोन थपडा मारल्या 
आणि महणाला - खबरदार, पुन्हा या नीच मुलासोबत खेछताना 
दिसलास तर. दमरू अस्पृश्य होता महणून मार खाण्यापासून 
वाचला, पण मालगुजाराने त्याला बजावले - खबरदार, पुन्हा इथे 
दिसलास तर चामडी सोलून ठेवीन. मालगुजाराने ताकीद तर दिली 
पण कितीही ओरडा, रागवा, मुलांना कसा बरं रसभरीत गोड बोरांचा 
मोह आवरेल? दोघे मित्र भेटतच राहिले. 


गावात एक छोटेसे देऊक होते. तिथे मधून मधून भजन- 
कीर्तन होत असे. एके दिवशी माल्रगुजाराचा मुलगा दमरूला 
महणाला - आज देवव्शात मोठी पूजा आहे आणि प्रसादात पेढे 
वाटले जातील. तू पण ये माइयाबरोबर. पेढ़याचे नाव ऐकून 
दमरू खुश झाला. त्यात्रा काय माहित होते की त्याच्या 
देवव्णात जाण्याने देऊछ अपवित्र होईल? त्याला है सुद्धा 
माहित नव्हते की त्याच्या सारख्या अपवित्र जीवाच्या नशिबात 
देवाचा प्रसाद मिकुणे नाही. टाब््या वाजवत, नाचत तो देवव्ठात 
येऊन पोचला! त्याला पाहताच देवव्ठहात गोंधक उडाला. नीच, 
अस्पृश्य, म्हणत लोक स्वत:चे पावित्र्य सांभाछण्यासाठी 
धावपत्ठ, धडपड करू लागले. लोकांमध्ये उडालेला हा गोंधल 
पाहून दमरू अवाक झाला. तो चांगलाच संकटात सापडला 
होता. लोकांमधली गडबड पाहून पुजारी घाबरला आणि जेव्हा 
त्याला दमरू दिसला, तेव्हा रागाने त्याचा स्वत:वरचा ताबा 


सटला. 


कण, जि।॥॥! 


हि ड्ड ॥॥॥ 


॥॥ 


अरे देवा! कलियुगात या अस्पृश्यांची हिम्मत बघा किती वाढली 
आहे, असे म्हणत एखादया पशुलाही कुणी मारणार नाही इतक्या 
निर्दयीपणे त्याने दमरुला बदड़्न काढले. देवाच्या दारी प्रसाद मिक्ठेल 
अशा आशेने गेलेला दमरू मार खाऊन आला. हिंदू ल्रोक अहिंसेच्या 
मोठया गप्पा मारतात. छोट्या-छोट्या किड्यांवर नक्कीच दया 
दाखवतात पण त्यांच्या विशाल आणि दयाद्ू हृदयात प्रत्यक्ष मनुष्याचे 
शरीर धारण केलेल्या अस्पृश्यांसाठी दयेचा कणही सापडत नाही. आणि 
याचे कारण फक्‍त एवढेच की ते अस्पृश्य आहेत, अपवित्र आहेत, 
त्यांच्या स्पर्शाने सुद्धा हिंदूंची धर्म नौका अधर्माच्या वादव्ठात बुडून 
जाते. असो. 


प्रसादाच्या बदल्‍्यात मार खाललेला दमरू रडत-कण्हत घरी पोचला. 
मातेने आपल्या लाडक्या मुलाची ही अवस्था पाहिली आणि ती 
अस्वस्थ झाली. तिने बाव्ठाला मांडीवर घेऊन प्रेमाने विचारले - बाक्ठा, 
काय झाले? रडत रडत दमरुने सगक्ठा किस्सा सांगितला. ऐकून 
आईच्या डोब्व्यातून अश्रू वाहू लागले. तिने दमरूच्या चेहय्याचे चुंबन 
घेऊन त्यात्रा धीर दिला. ती महणाली - बाब्ठा, तू तिथे का गेलास? तू 
तिथे जायचं नाही. दमरूने विचारले - आई! का नाही जायचे मी तिथे? 
तिथे तर सगके जातात. देवाचे दर्शन घेतात. तू का रडते आहेस? आई 
म्हणाली - बाब्ठा, ते जाऊ शकतात पण आपण नाही जाऊ शकत. 
कारण आपण अस्पृश्य आहोत. दमरुला आईचे बोलणे नीट कलले 
नाही. त्याने मोठ॒या आग्रहाने विचारले - आई, अस्पृश्य कुणात्रा 
म्हणतात? आपल्यात-त्यांच्यात काय फरक आहे? मला तर कोणताच 
फरक दिसत नाही. फरक महणशील तर इतकाच की आपण खराब 
फाटके कपडे घालतो. आई या प्रश्नाचे काय उत्तर देणार? ती रडडू 
लागली. तेव्हा दमरू महणाला - बरं आई, तू रड् नकोस. मी आता 
कथधीच देवव्ठात जाणार नाही. 


दमरू देवव्ठात गेला या त्याच्या चुकीबददल पुजाय्याने 
त्याला कठोर शिक्षा केलीच होती. पण एवढ्याने गावकय्यांचे 
काही समाधान झाले नाही. त्यांनी पराचा कावव्ठा केला. 
मालगुजारकडे तक्रार केली. मालगुजारने बुरुडिणीला बोलावले. 
रागाने लोक वेडेपिसे झाले होते. एवढेच बरे होते की ती 
अस्पृश्य होती, नाहीतर त्यांनी काय केले असते सांगता येत 
नाही. त्यांनी तिला भरपूर शिव्याशाप दिले. बुरुडिणीने हात 
जोड़न विनंत्या केल्या, महणाली - महाराज, मुलगा लहान आहे. 
त्याला कुठे कब्ठतंय त्याने देवठात जायचे की नाही! 


त्याचा गुन्हा पोटात घालत्रा, त्याला क्षमा करा. यापुढे असे होणार 
नाही. तिथून ती घटी आली आणि दमरूला म्हणाली - है बच्च बाल, 
यापुढे तिथे कधीही जाऊ नकोस. घरातच खेव्ठत जा. जर कुठे गेलास 
आणि कुणी काही बोलले तर मी तुला मोठठा मार देईन. बिचारा दमरू 
घाबरला. त्या दिवसापासून तो कुठेही जात-येत नसे. आई पण विशेष 
लक्ष ठेवी. पण मुले बंधनात राहून तब्ठमक्त राहतात. काही दिवसांनी 
दमरूचे मन इकडे तिकडे फिरण्यासाठी व्याकूछ झाले. आणि एके 
दिवशी संधी पाहून तो घरातून पढ्ठाला. खेल्ता-खेव्छता त्याला तहान 
लागली. त्या वेवी विहिरीजवक दोन-तीन स्त्रिया पाणी भरत होत्या. 
पाण्याच्या आशेने दमरू तिथे गेल्रा. त्याने एका स्त्रीकडे पाणी मागितले. 
पण ती त्याला पाण्याऐवजी शिव्या देऊ लागली. त्या स्त्रियांनी आपल्या 
घागरी तिथेच फेकल्या. हे पाहून दमरुला चांगलाच धक्का बसला. 


आधीसारखे कुठले संकट उभे राहू नये, विचार करूनच तो घाबरून गेला. 


आणि पव्ठत घरी येऊन लपला. 


या वेल्गी गावात पहिल्या पेक्षा जास्त गोंधछ माजला. 
मालगुजाराच्या घरी बुरुडिणीला बोलावले गेले. तो ओरडून तिला 
म्हणाला - ए बाई, तू चांगलीच बदमाश झाली आहेस. मुलाला अगदी 
डोक्यावर चढवून ठेवले आहेस. आज त्याने विहीर अपवित्र केली. आता 
लोक पाणी कुठून पिणार? बुरुडिणीचे तर प्राण कंठाशी आले. हात 
जोडून म्हणाली - माई-बाप सरकार, मी तर त्यात्रा सारखी डोब्यासमोर 
ठेवते. सारखी रागावते. पण आज नजर चुकवून पढ्ठाला. मालगुजार 
चिडून म्हणाला - मी तुला चांगलं ओव्खखतो. तू अशी नाही ऐकणार. 
असे महणून त्याने आपल्या शिपायात्रा आज्ञा केली - ही अशी नाही 
ऐकणार, जरा हिचा समाचार घे बघू. काही हरकत नाही, नंतर आंघोछ 
करून टाक. हे ऐकून शिपाई त्या अबलेवर तुटून पडला. 


बिचारी किती रडली-ओरडली, पण तिच्या करुण आक्रंदनाने 
कुणाचे ही हृदय द्रवले नाही. बोल पंडित! तुझ्या आदर्श समाजाच्या 
अहिंसेच्या व्रताचे आहे की नाही है एक सुंदर उदाहरण? हिंदू पुरुषांचे 
शौर्य आपल्याच लोकांचा छक् करण्यापुरते, अबला स्त्रियांना 
रडवण्यापुरतेच उरले आहे, नाही? बुरुडीण रडत रडत घरी आली. 
आल्यावर मात्र तिने चंडिकेचे रूप धारण करून मुलाला विचारले - तू 
विहिरीवर का गेलास? घाबरून बालक थरथर कापू लागला. डोब््यात 
पाणी आणून महणाला - आई, मल्रा खूप तहान लागली होती. 
सगकेच जातात, म्हणून मी पण गेलो. तिकडे दोन-तीन मुलं अजुन 
होती. त्यांना तर कुणी काही बोलले नाही. पण, आईने मुलाच्या या 
निष्पाप बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही. अपमान आणि संतापाने तिचे 
हृदय जक्त होते. 


ती स्वत:ला थांबवू शकली नाही आणि तिने मुलाला बेदम 
मारायला सुरुवात केली. मुलगा, नको आई, नको ग, महणत 
तिच्या पायांना पकड्ून विनंत्या करत राहिला, पण ती थांबली 
नाही. शेवटी मुलगा जमिनीवर पडला. रडत-रडत त्याचा श्वास 
गुदमरू लागला. मुलाची ही अवस्था पाहून आईचे हृदय 
पिव्ववटून निघाले. तिने त्याला मांडीवर उचलून घेतले आणि 
छातीशी धरले. दोघे आई-मुलगा कुणास ठाऊक किती वेत्ठ 
रडत राहिले. त्या दिवशी त्यांच्याकडे चूल नाही पेटली. दोघे 
उपाशी पडून राहिले. तुमच्या हिंदू समाजाच्या या निर्मम 
अत्याचारांमुठे कुणास ठाऊक किती दीन-दुःखी, गरीब असेच 
रडत राहिले, उपाशी-तापाशी कलेश सहन करत राहिले - कोण 
याचा हिशेब करणार? अरे! या इतक्या दु:खितांचे थंड उसासे 
तुम्हाला कुठवर सुखाने झोपू देतील? ती वेक आता दूर नाही, 
जेव्हा तुम्हाला आपल्या या अत्याचारांसाठी रकक्‍ताचे अश्रू 
गाकून प्रायश्चित्त करावे ल्रागेल. 


त्या दिवसापासून बुरुडीण जास्तच चिंता करू लागली. 
नेहमी हाच विचार करत असे - मी इतक्या धर्माध कट॒टर 
लोकांमध्ये राहते, ज्यांचा धर्म माइझया निव्वक् सावलीने भ्रष्ट 
होतो. माइया जातीचे इथे कुणी नाही. कुणी सहानुभूती 
दाखवायला नाही. अशा लोकांमध्ये राहून माझे उर्वरित आयुष्य 
कसे पार पडणार? हे निष्पाप मूल नकवछत काहीतरी अपराध 
करून बसले तर हे लोक जीवे मारून टाकायला कमी करणार 
नाहीत. दोन वे तर तो गुन्हा करून बसला आहेच, पुन्हा 
काही केले तर काय करतील कोण जाणे! परमेश्वरा! तूच 
माझया बाव्ठाची काव्ठजी घे बाबा! 


शेवटी, देवाने तिची कातर विनंती ऐकली. काही दिवसांनी 
गावात दोन खिस्ती मिशनरी स्त्रिया आल्या. त्यांनी गावातील 
स्त्रियांना महान येशूचा संदेश ऐकवला. बुरुडिणीने पण तो ऐकला. 
त्यांचे दयाद्द् वागणे, बोलणे ऐकून तिला आशा वाटली. तिने 
त्यांना आपली रामकहाणी ऐकवली. त्या दयाव्ृ साध्वींच्या 
डोब््यात तिची कहाणी ऐकून अश्रू दाटून आले. त्या बुरुडिणीला 
म्हणाल्या - येशू दु:खितांचे दुःख दूर करण्यासाठीच पृथ्वीवर 
अवतरले होते. तू आमच्या सोबत चल. येशू तुमच्यावर पण दया 
करेल. 


अत्यंत आनंदित होऊन बुरुडीण आपल्या मुलाला घेऊन 
त्यांच्या बरोबर निघून गेली. आता तिची जीवनधारा 
वेगब्व्याच दिशेने वाहू लागली. तिने एका नव्या जगात प्रवेश 
केला होता, जिथे कुणी लहान-मोठे नव्हते, उच्च-नीच नव्हते, 
सगके समान होते. सर्वाना सर्वाच्या सुख-दु:खाची काव्जी 
होती. इथे तिला उगीच वाईट बोलणारे कुणी नव्हते, सगके 
तिच्याशी आपलेपणाने बोलत. आता ती चांगले कपडे घाल्रत 
असे, चांगले भोजन जेवत असे. इथे सगक्ेच तिच्या मुलावर 
माया करत, कुणी त्याचा तिरस्कार करत नव्हते. तो सुदूधा 
चांगले कपडे घाली, चांगले अन्न जेवे. खेव्ठायल्ा त्याला सुंदर 
खेकणी मित्ठत. मोकब्व्या मैदानात, स्वच्छ हवेत स्वतंत्र 
पक्ष्यासारखे तो बागडत असे. कोणालाही स्पर्श करत असे, 
कुणालाही मिठी मारत असे. बंगला असो, देऊ्ठ असो, 
मनाला वाटेल तिथे तो जाऊ शकत होता. यामुक्ठे कुणी 
अपवित्र होत नव्हते, की कुठली इमारत भ्रष्ट होत नव्हती. 
खरंच, त्या दु:ःखी आई-मुलावर येशूने दया केली होती. बरं 
तर पंडित, सांग बरं, या दोघांच्या ख्रिश्चन बनण्याने तुमचे 
कसे नुकसान झाले? 


मी महणात्रो - हुजूर, त्यांना ख्रिश्चन व्हायल्रा तर कुणी 
सांगितले नव्हते! ते आपल्या इच्छेने खिश्चन बनले, त्याला 
कोण काय करणार? यामुक्ठे माझे किंवा हिंदू समाजाचे काय 
नुकसान आहे? 


यावर साहेब तत्परतेने महणाले - हे तर खरंच आहे की 
त्यांना कुणीच ख्रिश्चन धर्म स्वीकारायला सांगितले नव्हते. 
पण, तुमच्या हिंदू समाजाने त्यांच्याबरोबर इतके क्रूर वर्तन 
केले होते की त्यांच्या समोर मुसलमान किंवा ख़िश्चन होण्या 
व्यतिरिक्त आपला जीव वाचवण्याचा दुसरा पर्यायच नव्हता. 
अस्पृश्यांबरोबर तुमचे वागणे असेच राहिले तर तो दिवस दूर 
नाही जेव्हा सगक्ठे अस्पृश्य हिंदू धर्माचा त्याग करून इतर 
धर्मांचा आश्रय घेतील. यामुक्ठे हिंदू समाजाचे मोठ॒या 
प्रमाणात विघटन नाही का होणार? मग काय तुमच्याच 
बायका दायांची कामे करतील? आणि धोब्याचे काम काय 
तुम्हीच करणार? की चांभाराचे काम पण तुम्हीच करणार? 
आत्ता है सगे तुमच्या सोबत आहेत, म्हणून तुम्हाला 
त्यांच्यात खोट दिसते आहे. जेव्हा ते तुमच्या पासून दूर 
निघून जातील, तेव्हा रडत बसाल. तुमच्या पासून दूर झाले 
की ते तुमचे शत्रू बनतील. निव्वछ आपल्या अज़ानामुले, 
आपसल्या श्रेष्ठत्वाच्या खोट्या अभिमानामुक्ठे तुम्ही तुमच्या 
समाजाचा एवढा मोठा हिस्सा दूर ल्रोटत आहात. विचार कर, 
सात करोड लोकांची शकती आणि आधार किती असतो? जर 
तुम्ही त्यांना प्रेम आणि आदराने वागवले तर ते तुमच्या 
घामाच्या बदल्यात आपले रक्‍त सांडायला ही तयार होतील. 
इतक्या मोठ्या शक्‍्तीला दूर लोटून तुम्ही किती निर्बल 
व्हाल! पंडित, एक गोष्ट अजुन सांग बरं मत्रा, तोच दमरू 
जो स््रिश्चन झाला, तुमच्या बरोबरीने येऊन बसला तर तुम्ही 
त्याचा तिरस्कार कराल की नाही? 


मी उत्तर दिले - मी का त्याचा तिरस्कार करेन? 
ख़िश्चनांचा कुणी तिरस्कार नाही करत. 


साहेब हसून म्हणाले - कमाल आहे बुवा तुमच्या 
बुद्धीची! आधी त्यांचा तिरस्कार करत होता, नाही? कारण 
तेव्हा ते हिंदू होते आणि तुमच्या देवापुढे नतमस्तक होत 
होते. आणि आता तुम्ही त्यांचा तिरस्कार नाही करणार 
कारण आता ते हिंदू नाहीत, आता ते तुमच्या देवाला 
मानत नाहीत. 


रामभक्ताच्या स्पर्शाने तुमचा धर्म डछमवक्तो आणि 
रामाचा विरोध करणान्याचे पाय धरले तरी तुमचा धर्म पवित्र 
आणि अटछ राहतो. काय मूर्खपणा आहे हा! ओह! तुम्ही लोक 
डोछे असून आंधके आहात. पंडित, महान येशूच्या शीतल 
छायेत दमरू वाठला, त्याची छान प्रगती झाली. आणि आज 
तोच थॉमस नाव धारण करून तहसीलदार बनून तुझा मालक 
बनला आहे. ज्या दमरूला नुसते पाहून सुदधा तुझया हिंदू 
समाजाचे रक्त गोठत असे, आज त्याच दमरूपुढे मोठ-मोठे 
धर्म-रक्षक हात जोडून उभे राहतात. त्यांच्यातलाच तू ही एक 
आहेस. बोल, करशील आता अस्पृश्यांचा तिरस्कार? 


है ऐकून मी सुनन झालो. आधी तर मला वाटले साहेब 
मस्करी करत आहेत की काय! पण लवकरच मला सगढ्ढं 
समजलं. माइया डोब््यासमोरचा पडदा दूर झाला. आज मला 
समजले की आम्ही अस्पृश्यांचा तिरस्कार का करतो! तिथल्या 
तिथे साहेबांसमोर मी शपथ घेतली - अस्पृश्य माझे भाईबंद 
आहेत. मी कधीही त्यांचा तिरस्कार करणार नाही. त्यांच्यावर 
प्रेम करेन, त्यांच्या सुख-दुःखात सामील होणे मी माझे कर्तव्य 
समजेन. इतकेच नाही तर माइया इतर बांधवांना सुद्धा 
अशाच प्रकारे कर्तव्य पालन करायला लावेन. 


अंत 


